क्रीडा व युवक संचालनालयातील उप 
संचालक, क्रीडा व युवक सेवा या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०२३ व दि.१/१/२०२४ 
रोजीच्या स्थिती दर्शविणारी सेवा ज्येष्ठता 
यादी... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: संक्रीआ-१३२४/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ एप्रिल, २०२४ 
वाचा- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन आदेशा क्र.संक्रीआ-२०१२/प्र.क्र.७९/क्रीयुसे-२, 

दि.०१ फेब्रुवारी, २०२३ 
प्रस्तावना:- 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी 
संदर्भाधीन दिनांक ०१/०२/२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आता सदर 
संवर्गाची दि.१/१/२०२३ रोजीचा स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी व दि.१/१/२०२४ 
रोजीच्या स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन परिपत्रक :- 

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा या 
संवर्गातील १० अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी 
दिनांक ०१/०२/२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दिनांक ०२/०१/२०२२ ते 
दिनांक ३१/१२/२०२२ या कालावधीत उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा संवर्गात नवीन अधिकारी 
पदोन्नत्त झालेले नाहीत. तथापि, सदर सेवा ज्येष्ठता यादीमधील १० अधिकाऱ्यांमधील अ.क्र.१ येथील 
श्री.चंद्रकांत कांबळे यांना सह संचालक, क्रीडा व युवक सेवा पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 
तसेच, सदर यादीमधील अ.क्र.४ येथील श्रीम.मोराळे या दि.३१/०१/२०२२ रोजी आणि अ.क्र.६ येथील 
श्रीम.अमृतवाड या दि.३०/०६/२०२२ रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या आहेत. सदर बाबी विचारात घेता, 
उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा संवर्गातील ७ अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - अ नुसार अंतिम करण्यात येत 
आहे. 
२.  क्रीडाव युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२४ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - ब नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संक्रीआ-१३२४/प्र.क्र.४३/क्रीयुसे-२ 


३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती करण्यात येते की, उपरोक्‍त 
तात्पुरत्या सेवा ज्येष्ठता यादीस योग्यरीत्या प्रसिद्धी देवून ती संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास 
आणावी. तसेच, सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर सेवा ज्येष्ठता यादीची प्रत शासनाच्या 
संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून घ्यावी. 

४. सदर तात्पुरत्या सेवा ज्येष्ठता यादीतील अधिकाऱ्यांना त्यांचा जन्म दिनांक, सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक, जातीचा प्रवर्ग इ.बाबत काही हरकती/आक्षेप असल्यास त्यांनी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत हरकती/आक्षेप आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, 
पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावेत. सदर ज्येष्ठता सूचीसंबंधित आक्षेप विहीत मुदतीच्या आत 
सादर करावेत. विहीत मुदतीनंतर वा विलंबाने प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही, 
याची नोंद घ्यावी. 


५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी त्यांना प्राप्त झालेले आक्षेप त्यासंदर्भातील 
अभिप्रायासह एक आठवड्याच्या आत शासनास सादर करावेत. 
ष्र. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४१६१८०९२६३९२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 
D ) N YA N F S H WA R IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
A. 190ce31a764c50 9a1 1b81ac560fcOd85bb0ebc377F46c4 fc 
0040aae47135, (01000 10032, st=Mah. hth 


, st=Maharashtra, 
INumber=05AE420767 1 9DOFCESDC8ACF3A44FBA5081 9DDOD088 
B25A2D0D7CDE0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 


Date: 2024.04.16 18:22:26 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
3) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४) सर्व संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
५) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, 
६) निवडनस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक दिनांक १६ एप्रिल, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट - अ 
संवर्गाचे नाव - उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा 
वेतन श्रेणी - एस -२३ ६७७००-२०८७०० 
दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी 


संबंधित 
पदावरील (नियुकक्‍तीनंतर | सदर पदावरील सेवानिवृत्तीचा 
अधिकाऱ्याचे नाव जन्मदिनांक | प्रवर्ग बदलला । प्रत्यक्ष रूजू | ज्येष्ठतेचा दिनांक 3 शैक्षणिक अर्हता शेरा 
नियुक्तीचा दिनांक दिनांक 
असल्यास त्याचा दिनांक 
मार्ग दिनांक 
दिनांक 


बी.एस्सी. बी.पी.एड. 
एम.पी.एड 


oat [aoe | खर aa 

४ त्रसहस महवेव पटल [et [ae | ae [an [em [eee | aaa | 
— 
नक 
वळन 


é 


i 0 


शासन परिपत्रक दिनांक १६ एप्रिल, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट - ब 
संवर्गाचे नाव - उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा 

वेतन श्रेणी - एस -२३ ६७७००-२०८७०० 
दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी 


संबंधित 
पदावरील बळ ता 
अधिकाऱ्याचे नाव जन्मदिनांक 


ज्र 
2p 


नियुक्तीचा 
मार्ग 
श्री.अनिल मारूतराव चोरमले ०५-०३-६६ 
see Te 
भिमराव पदोन्नती व 
श्री.उदयकुमार किसनराव जोशी 
id नाईक पदोन्नती जी 
पदोन्नती 


पदोन्नती 
पदोन्नती R 
श्री.शोेखर भिमराव पाटील २३-०६-७३ 
‘ pane ; 
; 
न्न्ती = 


प्रवर्ग 
(नियुक्‍तीनंतर 
प्रवर्ग बदलला 
असल्यास त्याचा 
दिनांक 


खुला 
खुळा 
खुला 


a 
खुला 
खुला 
कु 
खुला 


पदस्थापनेच्या 
०१-०६-७३ वि.जा २९-०८-२३ ३१-०५-३१ बी.ए. बी.पी.एड वतत 
प्रतीक्षेत 

बी.ए. बी.पी.एड. 
श्री.माणिक तम्मा पाटील ०१-०६-६७ अनु. जाती २९-०८-२३ २३००८२३ व एम.पी.एड 


(P) 

ल 

ल 

i) 

ल 

ल 

ल 
(31) 


सदर पदावरील आवा ततके सेवानिवृत्तीचा 
प्रत्यक्ष रूजू दिनांक दिनांक 


१०-०५-१८ 44-04-22 39-03-28 बी.कॉम. एन.आय.एस 


ia 
a Tae aw 


शैक्षणिक अर्हता शेरा 


_0(9- जा - 2 एड. 
a Tae AS 
aT 

= 7 UUs. 


28-06-23 28-06-23 बी.एस्सी. बी.पी. 


